अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 
या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भूवि) विभाग, 
नांदेड व त्या अंतर्गत उपविभाग कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते 
दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २५/०३/२०१९ 


वाचा:- १) जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दिनांक ०६/०२/२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदवा-२०१८/प्र.क्र.२२२/२०१८/मोप्र- २, 
दिनांक२९/१०/२०१८. 
३) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र. जा.क्र.नांपाम/आस्था- 
३/धा-६१६८ / ८३८, दिनांक ३१/०१/२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१/०२/२०१९. 
प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक अभियंता, नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ, नांदेड या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा 
प्रकल्प (भूवि) विभाग, नांदेड व त्या अंतर्गत उपविभाग कार्यालयातील मंजूर असलेल्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती करण्यात आली 
आहे. सदर पदांना संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून सदर पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट-अ व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ 
पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०७ पदांना (परिशिष्ट-ब) संदर्भ क्र. ४ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मोप्र-२ 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी 
रिक्‍त नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

४) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत 
सादर करण्यात यावे. 

५) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी ळागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकावा व 
त्याखालील मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भूवि) विभाग, नांदेड अंतर्गतच्या पुर्णा आधुनिकीकरण उपविभाग क्र.३ हट्टा 
कॅम्प तुप्पा वसाहत या कार्यालयासाठी होणारा खर्च : 

मागणी क्रमांक आय -३, 

मुख्य लेखाशिर्ष २७०१, 

मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 

(००१) संचालन व प्रशासन, 

(०६) लाभक्षेत्र विकास आस्थापना, 

(०६) (०४) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नांदेड (२७०१ बी १९१) 


इतर कार्यालयासाठी होणारा खर्च : 

मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष, 

२७०५ लाभक्षेत्र विकास, (००१) संचालन व प्रशासन, 
(१०) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, 
(09) (०२) भुविकास कामे आस्थापना (२७०५ ३६७६). 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ आ.पु.क., 
दि.२१/०२/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३२५१६१७२५३५२७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Pandurang Tulshiram 


Digitally signed by Pandurang Tulshiram Kedare 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=W. 
Departm 


400032, ७ 
id8b1d4e20. 


'IbOdd40f25c25b 


Kedare spear etre anne 
(पां. तु. केदारे) 
सोबत :परिशिष्टअव ब अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 
१. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मोप्र-२ 


२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


0० (२ G&G & 


. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
, अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 


कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भूवि) विभाग, नांदेड. 
वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 


. आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - 


अ 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ - २०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मोप्र-२, दिनांक २५/०३/२०१९ 
चे सहपत्र. 
दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या काळावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 


८८ पदे 


कार्यालयाचे नाव विभाग / उप विभाग 


पदनाम 


पदांची संख्या 


२ 


३. 


ee > 


कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
(भू-विकास) विभाग, नांदेड 


कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


विभागीय लेखापाल 


प्रथम लिपीक 


आरेखक 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता 


oO] oO] -।|-)|-|-|। -5 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


सहायक आरेखक 


टंकलेखक 


संगणक 


लघुलेखक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


(अ) एकुण 


उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा 
प्रकल्प (भू.वि.) उप विभाग क्र.१, नांदेड 


उप विभागीय अभियंता 


शाखा अभियंता / कनिष्ठ 
अभियंता 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-० | A] O}] CK} O} OO] A] OO] 9८ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मोप्र-२ 


एकूण (अ) + (ब) + (क) + (ड) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव विभाग / उप विभाग पदनाम पदांची संख्या 
हि १ २. ३. a 
(ब) एकूण १८ 
(क) | उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा उप विभागीय अभियंता io 
प्रकल्प (भू.वि) उप विभाग क्र.,३ नांदेड 
शाखा अभियंता / कनिष्ठ ४ 
अभियंता 
वरिष्ठ लिपीक — ay 
कनिष्ठ लिपीक २ 
अनुरेखक शिळ कल्क 
टंकलेखक a 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वाहन चालक a 
शिपाई २ 
चौकीदार a 
(क) एकूण १८ 
(ड) | उप विभागीय अभियंता, पूर्णा उप विभागीय अभियंता शि 
आधुनिकीकरण उपविभाग क्र.३, SST 
कम्प तुप्पा 
शाखा अभियंता / कनिष्ठ ४ 
अभियंता 
वरिष्ठ लिपीक a ae 
कनिष्ठ लिपीक २ 
अनुरेखक a Sa 
टंकलेखक i औ.- -|| 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
वाहन चालक a ca 
शिपाई २ 
चौकीदार a _ | 
(ड) एकूण १८ 
मंडळ, विभाग, उपविभाग यांच्या अंतर्गत एकूण नियत अस्थायी पदांची संख्या ८८ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - ब 


शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०१९/३९१/प्र.क्र.१३१/२०१९/मो.प्र.२, दिनांक २५/०३/२०१९ चे 


सहपत्र 


आस्थापनेवरील ०७ पदे 


दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी 


मंडळ कार्यालयाचे नाव : अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 
विभागाचे नाव : कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भू. वि.) विभाग, नांदेड. 


अ.क्र.। पदनाम | पद क्रमांक कर्मचा-याचे नाव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
संख्या 
| a | 3 | 8 | षु 
सर्वश्री. 

कारकुन | ०५ ioe अरविंद लक्ष्मण टाक ३१/०७/२०१९ 

२ दीपक लक्ष्मणराव ३१/१०/२०१९ 
मुधोळकर 

३ | शिवराम बोधाजी पांडागळे ३०/०४/२०१९ 
४ मनोज त्रिबकराव पांडे २९/०२/२०२४ 
५ | मुसाखान इसाखान पठाण ३१/०५/२०२३ 

2 |अनुरेखक| ०१ | १ | हानमन्लु रामन्ना जज्जरवार ३१/०७/२०२२ 

वर्ग ३- पदे - एकूण ०६ 
3 | स्वच्छक ha q i नंदु बाळु अमृतवार ३१/०३/२०१९ 


वर्ग ४- पदे - एकूण ०१ 


रूपांतरीत अस्थायी पदांची संख्या एकुण पदे ((वर्ग ३ पदे) + (वर्ग ४ पदे) ) ०७ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


